राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सन २०२०-२१ 
पीआयपी अंतर्गत आरएमएनसीएच - ए या 
कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध बाबीकरीता 
टॅबलेट खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.४५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ 
खरेदी कक्ष/ सन २०२०-२१ रा.आ.अभियान - अनुदान/ टॅबलेट खरेदीस प्रशा. मान्यता / २१९०- 
९४, दिनांक ०३.०८.२०२०. 
2) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १५.०७.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 

सहसंचालक (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या दिनांक ०३.०८.२०२० च्या 
प्रस्तावातील संदर्भ क्र.३ नूसार अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व 
शालेय शिक्षण, पुणे कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक २१.०७.२०२० च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार केंद्र 
शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सन २०२०-२१ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयाला (PIP) 
मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्याअनुषंगाने आरएमएनसीएच + ए या कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध 
बाबीकरीता FMR Code ६.१.२.५.२ अंतर्गत विविध प्रकारच्या साधन सामुग्री (टॅबलेट) खरेदीस एकूण 
रक्‍कम रु.४७१.९० लक्ष इतके अनुदान मंजूर आहे. त्यापैकी सदर साधन सामुग्री (टॅबलेट) खरेदीसाठी 
अंदाजित रक्कम रु.४२.१२ लक्ष इतक्या रकमेची खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता कार्यक्रम अंमलबजावणी 
आराखडा (पीआयपी) अंतर्गत आरएमएनसीएच + ए या कार्यक्रमांतर्गत विविध बाबींची माहिती संकलन 
करण्यासाठी FMR Code ६.१.२.५.२ अंतर्गत असलेल्या रु. रु.४७१.९० लक्ष निधीमधून टॅबलेट 
खरेदीसाठी अंदाजित रक्कम रु.४२.१२ लक्ष इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता खालील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.४५/आरोग्य-७ 


विवरणपत्र 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


& F Approved Budget 
द्र Hs Name of Head in PIP in 2020-2 1 0 oe Procurement Proposal 
no code (In lakhs) 
(In lakhs) 
Tablets, Software Procurement of Tablets 
1 | 6.1.2.5.2 | for implementation 471.90 42.12 Total Amt.Rs.42.12 Lakhs 
of ANMOL 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
Sr.No. | Name of Item Approx. Quantity Total 
cost per | Proposed Approvel 
unit for (In Lakhs) 
Purchase 
1 Tablets 13000 324 42,12,000 
Total (In Lakhs) 42.12 


०७. area निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानूसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी, असे प्रस्तावित आहे. 


१) सदर टॅबलेटची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू टॅबलेटची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक 
विनिर्देशा ॥&€0111८6 specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने 
तयार HIS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या 
तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.४५/आरोग्य-७ 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७) तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२०-२१ प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) 
अंतर्गत विविध प्रकारची साधन सामुग्री (टॅबलेट) FMR Code ६.१.२.५.२ या घटकांतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित 
कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe Sa (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०८. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.४५/आरोग्य-७ 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०९. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०९१३१८०३४९१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Milind Raghunath 


e e 

Milind nh 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 

R h h Department, postalCode=400032, 

a g 7 ५1 al a t 7 st=Maharashtra, 
2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 
७ 50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c 

K (1 | ka [ Nn | 2003, cn=Milind Raghunath Kulkarni 

Date: 2020.12.09 15:22:40 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी) 


अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, Ud मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


